महाराष्ट्र शासन 
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकासव मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्र. मत्स्यवि २०१७/प्र.क्र.८७/पदुम-१३ 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०१८ 
वाचा :- 


शासन निर्णय क्रमांक : मत्स्यवि २०१७/प्र.क्र.८७/पदुम-१३ दि. २१ जून, २०१७ 


शासन शुद्धिपत्रक :- 


उपरोक्‍त शासन निर्णयातील शासन निर्णय या परिच्छेदातीलळ झासन या निर्णयान्वये केंद्र 
पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या अर्थसहाय्यातून राज्यामध्ये निम्नदुधना 
(जि.औरंगाबाद), मखणी (जि. उस्मानाबाद), उजनी (जि. सोलापूर), चांदोली (जि. सांगली), शिवनीबांध 
(जि. भंडारा) व मांडवा (जि. अमरावती) या ६ ठिकाणी मत्स्य प्रजनक साठा केंद्र स्थापन करण्यासाठी 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत १००% अर्थसहाय्याने रु २० कोटीच्या मत्स्य प्रजनक साठा 
केंद्राच्या स्थापनेच्या प्रस्तावास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


या ऐवजी 


शासन या निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या 
अर्थसहाय्यातून राज्यामध्ये जायकवाडी (जि.औरंगाबाद), मखणी (जि. उस्मानाबाद), उजनी (जि. 
सोलापूर), धोम (जि. सातारा), शिवनीबांध (जि. भंडारा) व अरुणावती (जि. यवतमाळ) या ६ ठिकाणी 
मत्स्य प्रजनक साठा केंद्र स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत १००% 
अर्थसहाय्याने रु २० कोटीच्या मत्स्य प्रजनक साठा केंद्राच्या स्थापनेच्या प्रस्तावास खालीलप्रमाणे 
प्रशासकीय मान्यता देत आहे. असे वाचावे 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संकेतांक २०१८०९२४१६३३०४६४०१ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. - 
Digitally signed by Vijay K. 


Chaudhari 
Date: 2018.09.24 16:38:52 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२) मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 
) 
) 


३) मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 
४) मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा व विधानपरिषद 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः मत्स्यवि २०१७/प्र.क्र.८७/पदुम-१३ 


o~ 


मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


4) 
) 
) प्रादेशिक उपायुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
) 
) 


द 


S 


(शड 


सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय 

महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) मुंबई/नागपूर 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/उस्मानाबाद/सोलापूर/सातारा/भंडारा/यवतमाळ 

११) उप कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/उस्मानाबाद/सोलापूर/सातारा/भंडारा/यवतमाळ 

१२) सहसंचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मंत्रालयासमोर, 
मुंबई 

१३)अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (रा.कृ.वि.यो. कक्ष, पदुम-१२, पदुम-१४, पदुम-१६) 

१४) निवड नस्ती. 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


